भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षासाठी 
वितरीत केलेल्या निधीपैकी अखर्चित निधी खर्च 
करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२३ /प्र.क्र. ४६०/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: 22 नोव्हेंबर,२०२३. 


वाचा : १. वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.:संकीर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय,१६ ऑक्टोबर, 2023 


प्रस्तावना: 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या शासन निर्णय, 
दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये अट क्र. १मध्ये जिल्हा परिषदेकडे, महानगरपालिकेकडे, 
नगरपालिकेकडे, नगर पंचायतीकडे दिलेला निधी साधारणत: दोन आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची 
अनुमती असते. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत 
यांच्याकडून कामे करण्यात येतात. या योजनेत मंजूर करण्यात आलेल्या कामावर त्या पुढील 
आर्थिक वर्षापर्यंत खर्च करण्याची मुभा राहील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे.तसेच वित्त 
विभागाचे दिनांक ०६ जून, २००८ च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार शासनाने जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्राधिकरणे यांना एखाद्या आर्थिक वर्षात मुक्‍त 
केलेला व अखर्चित राहिलेला निधी खर्च करण्यासाठी लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षाअखेर पर्यंत 
खर्च करण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे,तथापि उपरोक्त कालावधीमध्ये अखर्चित असलेला 
निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आलेला 
होता,त्यानुषंगाने वित्त विभागाने दि.१६ ऑक्टोबर,२०२३ रोजी च्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय: 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतील सन २०२१- 

२२ या आर्थिक वर्षातील विविध शासन निर्णयान्वये संपूर्ण राज्यातील विकास कामांना 
मंजूरी देण्यात आलेली आहे.सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजुर करण्यात आलेल्या 
विकास कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला व दि.३१ मार्च,२०२३ पुर्वी कोषागारातुन 
आहरित केलेला परंतु बँक खात्यामध्ये अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास वित्त 
विभागाच्या दि.१६ऑक्टोबर,२०२३ च्या शासननिर्णयान्वये दि.२८ फ़ेब्रुवारी,२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे,तसेच दि.२८ फ़ेब्रुवारी,२०२४ नंतर अखर्चित असलेला निधी 
दिनांक ५ मार्च,२०२४ पर्यंत शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील असे नमुद करण्यात 
आलेले आहे,त्याअनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 

तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय दि. २४.०९.२०२१ अन्वये सन २०१९-२० मध्ये 
वितरीत केलेला पण अखर्चित राहिलेला निधी दिनांक.३१.०३.२०२२ पर्यंत खर्च करण्यास 
परवानगी देण्यात आली असून दि. ३१.०३.२०१९ पर्यंत शिल्लक असलेला अखर्चित निधी 
शासनाकडे त्वरीत जमा करणे बंधनकारक राहील SM सूचना आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२३ /प्र.क्र. ४६०/अजाक 


सदर ane निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७७/दि.१८.१०.२०२२ 


च्या अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३११२२२०२६५५४४२२ असा 


आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


qo, 
११. 
१२. 
१३: 
१७. 
१५. 


१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e90b1 1f238d67 1a8222f53575baf1f02e1625f1f53f35¢ 
695b531bcd5b6b83fa, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CBDOSD0EA86861C0C1248FD89817636DDFBE 
5E50BA12759A0FE7E022D790310B, cn=PRAVIN VILAS 
HISHUPAL 


S| 
Date: 2023.11.22 20:26:24 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य, 

महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


